वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत.. 


श्री.कपिल लक्ष्मणराव गर्जे, मिश्रक 
यांच्या आईच्या आजावरील 
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.४२/सेवा-१ 
गो.ते. रुग्णालय इमारत संकुल८ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-१ . 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१२३/प्र.क्र.३५३/१३/राकावि-२, 
दि.०४.०४.२०१४. 


२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःएमएजी-२००५/९/प्र.क्र.१/आरोग्य-३, 
दि.१९.०३.२००५. 


शक्.मुकाअ/मराकाविसो/प्रतिपूर्ता/वरळी/८६६/गर्जे/मिश्रक/१९३०-३२/का.क्र.१०/२०, 
दि.०४.१२.२०२०. 


शासन निर्णय :- 

AYA कामगार विमा योजना,मुंबई यांच्या वाचा क्र. ३ येथील दि.०४.१२.२०२० ला अनुसरुन 
कळविण्यात येते की, श्री. कपिल लक्ष्मणराव गर्जे,मिश्रक यांच्या आईच्या आजावरील A Refractory HTN due to 
viral myocarditis-cardiogenic shock या गंभीर आजाराचे उपचारार्थ अपोलो रुग्णालय, हैदराबाद या खाजगी 
रुग्णालयात दि.२३.१०.२०१९ ते दि.२७.१०.२०१९ (मृत्यु या कालावधीत आंतररुग्ण उपचार घतलेले आहेत. 
सदर कालावधीत त्यांच्या उपचारावर एकूण रु.३,९०,७५७.२४/-एवढा खर्च झाला आहे. एकूण खर्चापैकी 
श्री.कपिल लक्ष्मणराव गर्जे, मिश्रक यांना वाचा क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयामधील 
गठीत वाजवी समितीच्या दि.२३.०९.२०२१ रोजीतील बैठकीच्या निर्णयानुसार व वाचा क्र.२ येथील 
दि.१९/०३/२००५ च्या शासन निर्णयामधीळ तरतुदींनुसार पुढीलप्रमाणे रु.२,९६,३३७/-अक्षरी रक्‍कम (रु.दोन 
लाख PASAT हजार तिनशे सदतीस फक्त)/-एवढया रकमेच्या प्रतिपूर्तीस शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.४२/सेवा-१ 


अ.क्र. | तपशिल (वाजवी व सचिव समितीच्या | मागणी रक्‍कम | अनुज्ञेय रक्कम | अग्राह्य रक्‍कम 
निर्णयानुसार) 

1 १_| २ ३ 1 छे 4 

शि औषधोपचार खर्च - कमाल मर्यादा-एकूण | २,९२,५९७.२४ | २,६३,३३७.५१ | २९,२५९.७३ 
औषधोपचार खर्चाच्या ९०% रक्‍कम अनुज्ञेय 

२ | इतर कक्ष (रु.१००० प्रति दिन, एकूण ५ ३४,४००.०० ५,०००.०० २९,४००.०० 
दिवस) 

३ | डॉक्टर कंन्सल्टेशन चार्जेस (एकूण १६ ३१,५००.०० १६,०००.०० १५,५००.०० 
कंन्सल्टेशन) 

8 | Ventilator (एकूण ४ दिवस, प्रतिदिन 98,920.00 92,000,00 (9,920.00 
रु.३०००/-प्रमाणे) 

६ | नादेय रक्‍कम (Asst.Doctor Fee: रु.9300/-, | 92,480.00 कि १२,५४०.०० 
Asst. Surgeon fee: रु.200/-, Nutritional & 
Functional Asse. Charges: 8.1400, व 
Med. Admin रु. 1640/-) 

एकूण रक्‍कम | 3,80,049.28 | 2,86,330.49 | 88,898.63 


परिगणनेनुसार देय रक्‍कम रु. २,९६,३३७/- (पुर्णाकित) अक्षरी रक्‍कम (रु. दोन लाख FAlead हजार तिनशे 
सदतीस फक्त)/- 


या बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२०२३ या 
वित्तिय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.आर-१ 
२२१० - वैदकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा 
१०२ - राज्य कामगार विमा योजना 
१०२-१- बृहन्मुंबईतील व मुफसल क्षेत्रातील रा.का.वि.योजना, 
(०१) (०३) - वैदयकीय अधिक्षक, रा.का.वि.यो. रुग्णालय, वरळी 
(०१) वेतन (२२१० १४०२) योजनेत्तर. 


हा शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.वैखप्र-२०१८/प्र.क्र.४८८/२०१८/राकावि-२, 
दि.०६ जून, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आलेल्या पूर्ण अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्र.वैखप्र-२०२१/प्र.क्र.४२/सेवा-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२७१९२५२८७२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P R E M A N A N D जिवीत signed etary Manat, ert 
DYANESHWAR 
SONTAKKE TE 00 
(प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई (मुळ देयकासह) 
प्रत:- 


१. संचाळक,(प्रशासन)/(वैद्यकीय) राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ळेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई, 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/वरळी, 

५. वैद्यकीय अधिक्षक, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, वरळी, 

६. श्री.कपिल लक्ष्मणराव गर्जे, मिश्रक (आयुक्‍त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे मार्फत), 
७. निवडनस्ती, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


